वाचा १ 


4 


Go 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 
प्रस्तावना - 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मुदवा-४३१८/३४०/प्र.क्र.३७/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ऑक्टोबर, २०१९. 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/विसु-१, 
दि.०४.१०.२००४. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/विसु-१, दि.१२.०२.२०१६. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.१०.०२.२०१७. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.०३.१०.२०१७ 

व शुध्दीपत्रक, दि.१७.१०.२०१७. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.०८.०१.२०१८. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.०५.०३.२०१८. 
नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.टिपीव्ही-१०२००३/८६६/प्र.क्र.१२४/०३/ 
नवि-२७, दि.०१.०३.२००६. 

नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.मुदवा-४३१८/१४५४/प्र.क्र.३७/नवि-२७, 
दि.१५.०३.२०१८ 

नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.मुदवा-४३१८/१४५४/प्र.क्र.३७/नवि-२७, 
दि.१४.०९.२०१८. 

संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. आस्था/अस्थायी-आस्थापना/मुदतवाढ/२०१९-२०२०/प्रशा-२/३९१ 
दि.२१.०१.२०१९. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.२१.०२.२०१९. 
नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.मुदवा-४३१८/३४०/प्र.क्र.३७/नवि-२७, 
दि.२७.०२.२०१९. 

संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
आस्था/अस्थायी-आस्थापना/मुदतवाढ/२०१९-२०२०/प्रशा-२/४६५८ दि.१७.०८.२०१९ 
नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि ६४१६/१०८२/प्र.क्र.२४०/नवि-२७, 
दि.११.०९.२०१९. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.११.०९.२०१९. 


उच्चस्तर सचिव समितीच्या मान्यतेनुसार नगर विकास विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०१.०३.२००६ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील, विविध 
संवर्गातील एकूण ११७६ पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच नगर रचनाकार 
कार्यालयप्रमुख असलेल्या १२ शाखा कार्यालये श्रेणी वाढ करण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. नगर 
विकास विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२७.०२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील एकूण ७९५ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संचालक, नगर रचना, पुणे यांनी संदर्भाधिन 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३१८/३४०/प्र.क्र.३७/नवि-२७, 


दि.१७.०८.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये विविध संवर्गातील एकूण ७९५--६० SM एकूण ८५५ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याची विनंती केलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.११.०९.२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० या कालावधीकरिता अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केले आहेत. 


०२. नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील एकूण ८५५ 
अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत :- 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयासोबतच्या "परिशिष्ट-अ" मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील एकूण ८५५ अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते 
दि.२९.०२.२०२० या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


०२. संदर्भ क्र.१५ वरील दिनांक ११.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने पुढील प्रमाणे 
सूचना दिल्या आहे. 


“सदर कालावधीमध्ये, सर्व प्रशासकीय विभागांनी, कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या आस्थापनेवरील 
व त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन, 
सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. यानंतर सुधारित 
आकृतीबंधात निश्चित करण्याकरिता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही, याची सर्व विभागांनी नोंद 
घ्यावी. सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या (ge) आस्थापनेवरील पदांचा तसेच, त्यांच्या नियंत्रणाखाळील 
क्षेत्रिय कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताव तातडीने वित्त 
विभागास सादर करण्याचे नियोजन करुन त्वरीत कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना 
द्याव्यात.” 

वित्त विभागाच्या सदर सूचना विचारात घेता, संचालक,नगर रचना व मूल्यनिर्धारण विभाग यांनी 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताव तातडीने सादर 
करावा. 
०३. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र.एफ-२२१७-नगर विकास विभाग ८० सर्वसाधारण-००१ संचालन 
व प्रशासन, नगर व प्रादेशिक रचना या मुख्य लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


०४. सदरचे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.११.०९.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३१८/३४०/प्र.क्र.३७/नवि-२७, 


०५. सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संकेताक २०१९१०१४१५५३५५२७२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vishnu Shripati 
p a t | | ती ८803227०17 
(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


सहपत्र :- परिशिष्ट-अ. 
प्रति, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद / विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 

६. मा.सर्व सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा. 

७. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (५-प्रतीसह). 

८. सर्व सह संचालक, नगर रचना. 

९. सर्व संबंधित उप संचाळक, नगर रचना, महानगरपालिका. 

१०. सर्व उप संचालक, प्रादेशिक योजना (डहाणू / कोल्हापूर / नांदेड / लातूर) 

११. उप संचालक, नगर रचना, वाहतूक व परिवहन, पुणे. 

१२. उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना विशेष घटक, अमरावती / औरंगाबाद /नांदेड-वाघाळा शहर 
महानगरपालिका. 

१३. सहायक संचालक, नगर रचना, वाहतूक व परिवहन, औरंगाबाद. 

१४. सर्व सहायक संचालक, नगर रचना, झाखा कार्यालये 

१५. संबंधित सहाय्यक संचालक, नगर रचना, महानगरपालिका. 

१६. सहाय्यक संचालक, नगर रचना, लवाद नगर रचना योजना, श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर. 

१७. सर्व सहाय्यक संचालक, प्रादेशिक योजना (सातारा / जालना). 

१८.सहाय्यक संचालक, इलकरंजी नगरपरिषद, विशोष घटक. 

१९. कार्यकारी अभियंता (अंमलबजावणी कक्ष), पुणे / नागपूर. 

२०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२१. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागपूर. 

22. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

23. ud जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२४. उप अभियंता (कार्यान्वयन घटक), सर्व (मुंबई / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर). 

२५.सर्व नगर रचनाकार, सर्व शाखा कार्यालये / संबंधित महानगरपालिका / संबंधित नगरपरिषदा. 

२६. सर्व नगर रचनाकार, विकास योजना fears घटक 

२७. निवडनस्ती / नवि-२७. 


ae 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३१८/३४०/प्र.क्र.३७/नवि-२७, 


नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मुदवा-४३१८/३४०/प्र.क्र.३७/२०१८/नवि-२७, 
दि.१४ ऑक्टोबर, २०१९ चे सहपत्र. 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. (दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२०) 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र र्यालयाचे नांव पदसंख्या 
zw Q 3 
| 4 मुख्य कार्यालयातील पदे. २६ 
२ | सह संचालक आणि मुख्य कार्यालयातीत नागरी संशोधन घटक समन्वय कर्मचारी. 
अ | सह संचालक नगर रचना, पुणे यांचे कार्यालय. ३| १७ | 
ब | मुख्य कार्यालयातील कर्मचारी वर्ग. षु 
क | मुख्य कार्यालयातील समन्वय कर्मचारी वर्ग. 4 
ड | विकास योजना घटक. 8 
एकूण :- | a | 
3 | "अ"वर्ग नगरपरिषदा / महानगरपालिकांसाठी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील कर्मचारी. 
अ | उप संचालक, नगर रचना (रु.१५,६००-३९,१००--गेड पे रु.७,६००) (पिंपरी-चिंचवड). २९ 
ब | सहाय्यक संचाळक, नगर रचना (रु.१५,६००-३९,१००-ग्रेड पे रु.६,६००/-) (औरंगाबाद, ठाणे, कल्याण, ७ 
नाशिक, अमरावती, कोल्हापूर, सोलापूर). 
क | नगर रचनाकार (गट-अ-राजपत्रित) (रु.१५,६००-रु.३९,१००-ग्रेड पे रु.५,४००/-(उल्हासनगर, २१ 
अहमदनगर, भिवंडी-निजामपूर, सांगळी, जालना, धुळे, मालेगांव, नांदेड, जळगांव, सातारा, मिरज, 
इचलकरंजी, परभणी, बीड, लातूर, गोंदिया, चंद्रपूर, वर्धा, अचलपूर, अकोला व यवतमाळ). 
एकूण:- | २९ 
४ | वाहतूक व परिवहन, पुणे व औरंगाबाद. २५ 
अ | उप संचालक, नगर रचना, वाहतूक व परिवहन, पुणे. (रु.१५,६००-३९,१००--गेड पे रु.७,६००). | 99 | q 
ब | सहायक संचालक, नगर रचना, वाहतूक व परिवहन, औरंगाबाद. (8.94, 00-38, 9004 FS पे B.§, G00). १४ 
एकूण :- | २५ 
५ | कोकण विभागीय कार्यालय व कोंकण विभागातील झाखा कार्यालयातील पदे. 
अ | सह संचालक, नगर रचना, कोंकण विभागीय कार्यालय, कौंकण भवन, नवी मुंबई. षु ud 
ब | बृहन्मुंबई (१०), ठाणे शाखा (०८), पाळघर शाखा (१४), अलिबाग शाखा (०८), रत्नागिरी शाखा (०४ व 43 
सिंधुदुर्ग शाखा (०९). 
एकूण :- 4d 
६ | पुणे विभागीय कार्यालय व पुणे विभागातील शाखा कार्यालयातील पदे. ३४ 
अ | सह संचालक, नगर रचना, पुणे विभागीय कार्यालय, पुणे. ७ 
ब | पुणे शाखा (०३), बारामती शाखा (०७, सातारा शाखा (०४), सांगली शाखा (०७), सोलापूर शाखा (०४) व २७ 
कोल्हापूर शाखा (०२). 
एकूण :- ३४ 
७ | नाशिक विभागीय कार्यालय व नाशिक विभागातील शाखा कार्यालयातील पदे. 
अ | सह संचालक, नगर रचना, नाशिक विभागीय कार्यालय, नाशिक. २० 4Q 
ब | नाशिक शाखा (02), अहमदनगर BARA (03), धुळे शाखा (०४) व जळगांव शाखा (02). १७ 
क | सहाय्यक संचालक, नगर रचना, नंदूरबार यांचे कार्यालय १५ 
एकूण:- | प२ 
८ | औरंगाबाद विभागीय कार्यालय व औरंगाबाद विभागातील शाखा कार्यालयातील पदे. 
सह संचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद. | a9 q ८२ 
ब | औरंगाबाद शाखा (०७, जालना झाखा (०७, परभणी शाखा (१६), नांदेड शाखा (०९), बीड शाखा (०४), ५६ 
लातूर शाखा (१०), उस्मानाबाद शाखा (०३). 
क | सहाय्यक संचालक, नगर रचना, हिंगोली यांचे कार्यालय १५ 
एकूण :- ८२ 
९ | अमरावती विभागीय कार्यालय व अमरावती विभागातील शाखा कार्यालयातील पदे. 
अ | सह संचालक, नगर रचना, अमरावती विभागीय कार्यालय, अमरावती. २१ ६६ 
ब | अमरावती शाखा (०३), अकोला (०६), यवतमाळ शाखा (११), बुलडाणा शाखा (१०). ३० 
क | सहाय्यक संचालक, नगर रचना, वाशिम यांचे कार्यालय १५ 
एकूण:- | ६६ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३१८/३४०/प्र.क्र.३७/नवि-२७, 


[अक्र [wafer || पदसंख्या | कार्यालयाचे नांव पदसंख्या 
| a | 2 3 zim 
र्‌ ० | नागपूर विभागीय कार्यालय व नागपूर विभागातील शाखा कार्यालयातील पदे. 
अ | सह संचालक, नगर रचना, नागपूर विभागीय कार्यालय, नागपूर. ८ ५ 
ब | नागपूर शाखा (०५), वर्धा शाखा (०८), चंद्रपूर शाखा (०४), भंडारा शाखा (०५) व गडचिरोली शाखा (१२), ३४ 
क | सहाय्यक संचालक, नगर रचना, गोंदिया यांचे कार्यालय १५ 
एकूण :- ५ 
॥६ १ | सहाय्यक संचालक, नगर रचना, लवाद नगर रचना योजना, श्रीरामपूर ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर. १३ 
१२ | डहाणू, जि. ठाणे प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली पदे. १२ 
१३ | सातारा, जि. सातारा प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली पदे. | 8 | 8 
१४ | उपसंचालक, नगर रचना, विकास योजना विशेष घटक, कोल्हापूर महानगर पालिका. १३ 
१५ | जालना, जि. जालना प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली पदे. १३ 
१६ | नांदेड, जि. नांदेड प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली पदे. १८ 
१७ | उपसंचालक,नगर रचना,विकास योजना विशोष घटक,अकोला महानगरपालिका. ९ 
१८ | भूमी संपादन विशेष अधिकारी, विशेष घटक, पिंपरी क्र.१ व २. २२ 
१९ | भूमी संपादन विशेष अधिकारी, विशेष घटक, पिपरी क्र.३ व ४. १२ 
२० | भूमी संपादन विशेष अधिकारी, सोलापूर, जि. सोलापूर. | 9 | 
२१ | भूमी संपादन विशेष अधिकारी, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. ।____११ | 
२२ | उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना fears घटक, औरंगाबाद महापालिका. १५ 
२३ | उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना विशेष घटक, अमरावती महापालिका (१८) व ३६ 
उप संचालक,नगर रचना, विकास योजना विशेष घटक, नागपूर महानगरपालिका,(१८) 
२४ | कार्यान्वयन घटक 
अ । कार्यकारी अभियंता, पुणे (०७) व नागपूर (०७ कार्यालय. १४ | 88 | 
ब | उप अभियंता, मुंबई (04), पुणे (०५), नाशिक (04), औरंगाबाद (०६), अमरावती (04) व नागपूर (०४). ३० 
एकूण :- | 88 | 
२५ | विकास योजनेचे नकाशे व आराखडे करण्यासाठी आणि नगरपरिषदांना एकात्मिक नगर विकास प्रकल्पाचे कामासाठी 3३७ 
निर्माण करण्यात आलेली पदे (विकास योजना ५ व ६.) 
अ | कार्यकारी अभियंता, पुणे (१०) व नागपूर (०९) कार्यालय. १९ 
ब | उप अभियंता, मुंबइ (०४), पुणे (03), नाशिक (०३), औरंगाबाद (०२), अमरावती (०४) व नागपूर (०२). १८ 
एकूण :- ३७ 
२६ | नगरपरिषदांच्या विकास योजना तयार करण्यासाठी ०९ विशेष घटकांमधील अस्थायी पदे (प्रत्येकी ०७ प्रमाणे). (१. ६३ 
सावंतवाडी-मालवण, २.पंढरपूर,३. कराड, ४. वाई, ५. बीड, ६.मालेगांव, ७.वाशिम, ८.पनवेल,९.नेरळ-ममदापूर) 
२७ | इलकरंजी नगरपरिषदेमध्ये विशोष घटकासाठी स्थापन करण्यात आलेली पदे. | 
२८ | नगर रचनाकार कार्यालयप्रमुख असलेली दर्जोन्नत केलेली १२ शाखा कार्यालये, सिधुदुर्ग(०६) रत्नागिरी (03) ६० 
गडचिरोली (०७) भंडारा (०५) चंद्रपूर (०४) वर्धा (०४) धुळे (०४) उस्मानाबाद (०६) बीड (04) जालना (०६) लातूर 
(०६) व बुलढाणा(०४) एकूण :- ६० 
एकूण (०१ ते २८) :- ८५५ 
(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


